सरकारी कामगार अधिकारी, गट - संवर्गाची 
दि.०१/०१/२०२० रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती 
सेवाज्येष्ठता यादी. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठता-२०१९/प्र.क्र. ६३/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४/०७/२०२१. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठता-२०१७/प्र.क्र.८९/कामगार-८, दि.२१/११/२०१७. 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग एसारव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२ 
दि.१३.०७.२०२१ 
3) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.आस्था/१२१९/सकाअ (से.ज्ये.)/कार्या-२/३९१ 
दि.०१/०७/२०२१. 

शासन निर्णय:- 

कामगार आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब या 
पदांवरील अधिका-यांची उक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/०१/२०१७ रोजीची 
अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सरकारी कामगार अधिकारी पदावर दि.०१/०१/२०१७ ते दि.३१/१२/२०१९ रोजीपर्यंत 
पदोन्नतीने आणि सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांचा समावेश करुन तात्पुरती अतिरिक्‍त 
सेवाज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर सेवाज्यष्ठता यादी 
ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर सेवज्येष्ठता यादीबाबत संबंधित अधिका-यांनी त्यांच्या हरकतीची निवेदने दोन प्रतीत 
कामगार आयुक्त, मुंबई यांचेकडे या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत पाठवावीत. त्यानंतर 
मिळालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 
४. कामगार आयुक्त, मुंबई यांनी यासंदर्भात त्यांना प्राप्त झालेली सर्व निवेदने एकत्रित करुन 
त्यावरील स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन 
आव्यक दुरुस्तीसह अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणे शक्य होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१४१५३८५९६४१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ८3 Sachin 
Nikam 


(शितल स. निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१. कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूवी, मुंबई -५१. 
२. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई. 
३. निवड नस्ती (कामगार - ८). 


संवर्गाचे नाव: सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब 


वेतनश्रेणी:- 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठता-२०१९/प्र.क्र.६३/कामगार-८, दिनांक: १४ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र 


अ. । ज्येष्ठ | नांव नियुक्तीचा | जन्मदिनांक | wet प्रत्यक्ष रुजू | दिनांक) सेवानिवित्ती । शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्र. ता मार्ग (दिनांक- दिनांक दिनांक 

क्रमांक महिना-वर्ष) 
q । ३७२ श्री. आर.सी.ढाले पदोन्नती २०.०६.१९६० । अनु.जाती 99.03.2099 २१.०३.२०१७ । ३०.०६.२०१८ । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
२ | ३७३ श्री.वि.म.जाधव पदोन्नती ०१.०६.१९६१ । अनु.जाती | ०१.०४.२०१७ १२.०४.२०१७ | ३१.०५.२०१९ | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
3 | ३७४ श्री.प्र.भा.चव्हाण पदोन्नती १७.०८.१९६४ | वि.जा.अ | २४.०३.२०१७ २४.०३.२०१७ । ३१.०८.२०२२ । माहिती अप्राप्त कार्यरत 
४ | ३७५ श्री.सं.रा.गोसावी पदोन्नती २१.०६.१९६७ | भ.ज.ब १८.०३.२०१७ १८.०३.२०१७ | ३०.०६.२०२५ । माहिती अप्राप्त कार्यरत 
५ | ३७६ श्री. र.श्रा.उईके पदोन्नती २५.०७.१९६६ । अनु.जमाती | ०१.०४.२०१७ १.०४.२०१७ | ३१.०७.२०२४ । माहिती अप्राप्त कार्यरत 
६ | ३७७ श्री.टी.इ.कराड पदोन्नती ०७.०६.१९७३ | HAS. |। १९.०३.२०१७ १९.०३.२०१७ | ३०.०६.२०२१ । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
७ । ३७८ श्रीम.प्र.पु.मडावी पदोन्नती २७.११.१९५९ । अनु.जमाती | ०१.०४.२०१७ १.०४.२०१७ ३०.११.२०१७ । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
८. | ३७९ श्री.सु.म.साळुंखे पदोन्नती २२.०७.१९५९ | GT. 29.03.2099 29.03.2099 | 39.00.2099 । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
९ | ३८० श्रीम. अ.दे.मोरे पदोन्नती ०१.०२.१९६१ ।स.सा. ०१.०४.२०१७ ०१.०४.२०१७ | ३१.०१.२०१९ | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
go | ३८१ श्री. प्र.ह.पेडणेकर पदोन्नती ०४.०८.१९६० | इ.मा.व. १६.०३.२०१७ १६.०३.२०१७ | ३१.०८.२०१८ | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
११ | ३८२ श्री.के.क.जोशी पदोन्नती २७.०१.१९६४ ।स.सा. २४.०३.२०१७ २४.०३.२०१७ | ३१.०१.२०२२ | माहिती अप्राप्त कार्यरत 
१२ | ३८३ श्रीम.प्र.प्र.जाधव पदोन्नती २५.०१.१९६४ | भ.ज.ब १७.०३.२०१७ १८.०३.२०१७ | ३१.०१.२०२२ | माहिती अप्राप्त कार्यरत 
१३ | ३८४ श्रीम. वै.वि.सावळ पदोन्नती ११.०४.१९६० | इ.मा.व. २१.०३.२०१७ 29.03.2099 । ३०.०४.२०१८ | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
१४ | ३८५ श्रीम. अ.प्र.पाटोळे पदोन्नती १३.०५.१९६२ | भ.ज.ड. ३०.०५.२०१७ 03.04.2099 | ३१.०५.२०२० | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
१५ | ३८६ श्रीम. अ. अ. चन्ने पदोन्नती ११.०३.१९५९ | अनु.जमाती | १८.०३.२०१७ १८.०३.२०१७ | ३१.०३.२०१७ । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
१६ । ३८७ श्रीम. छा.व.माळवे पदोन्नती १०.१०.१९६० | भ.ज.ब २४.०३.२०१७ २४.०३.२०१७ | ३१.१०.२०१८ । माहिती अप्राप्त स्वेच्छा से.नि. 
१७ | ३८८ श्री. ग. शी.चव्हाण पदौन्नती २४.१२.१९५९ । इ.मा.व. १७.०३.२०१७ १७.०३.२०१७ | ३१.१२.२०१७ | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
१८ | ३८९ श्री. दि.गो.तरे पदोन्नती १०.११.१९६० | वि.मा.प्र. | २२.०३.२०१७ २२.०३.२०१७ | ३०.११.२०१८ । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
१९ । ३९० श्रीम.वि.वि.मांजरेकर | पदोन्नती २५.०६.१९६४ | इ.मा.व. १२.०४.२०१७ १२.०४.२०१७ | ३०.०६.२०२२ | माहिती अप्राप्त कार्यरत 
२० | ३९१ श्रीम. र.पी.साळुंखे पदोन्नती २१.०५.१९६४ । अनु.जमाती | १०.०४.२०१७ १०.०४.२०१७ | ३१.०५.२०२२ | माहिती अप्राप्त कार्यरत 


२१ | 382 श्री. श्री. ह.चोभे पदोन्नती ०२.०८.१९७९ | स.सा. १२.०४.२०१७ १२.०४.२०१७ | ३१.०८.२०३७ । माहिती अप्राप्त कार्यरत 
२२ । ३९३ श्रीम. प्रा. र. भगत qaladt 92.03.9924 | GAT. १८०.३२०१७. १८.०३.२०१७ | ३१.०३.२०४३ । माहिती अप्राप्त कार्यरत 
२३ | ३९४ श्री. रा. बा. टेबुलकर । पदोन्नती ०२.०३.१९६५ | इ.मा.व. ०५०.४ २०१७. ०५.०४.२०१७ | ३१.०३.२०२३ | माहिती अप्राप्त स्वेच्छा से.नि. 
२४ | ३९५ श्रीम. सु. प्र. दळवी पदोन्नती १९.०४.१९६९ । स.सा. २१.०३२०१७. २१.०३.२०१७ | ३०.०४.२०२७ | माहिती अप्राप्त कार्यरत 
२५ | ३९६ श्री.ह.आ.पुरी पदोन्नती ११.०६.१९६२ | भ.ज.ब १८०३.२०१७. १८.०३.२०१७ | ३०.०६.२०२० | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
२६ । ३९७ श्री. सं. अ.जाधव पदोन्नती २०.१२.१९६१ | अनु.जाती । १७०३.२०१७. १७.०३.२०१७ | ३१.१२.२०१९ । माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
२७ । ३९८ श्रीम. सं. अ.आघारकर | पदोन्नती ०५.०५.१९६१ ।स.सा. ३००.६२०१.८ ३०.०६.२०१८ । ३१.०५.२०१९ | माहिती अप्राप्त सेवानिवृत्त 
२८ | ३९९ श्री. गौ. र. नलिदे सरळसेवा १६.०४.१९८९ ।स.सा. १७०.१२०१.९ १७.०१.२०१९ |। ३०.०४.२०४७ बी.टेक. (अँग्री.इंजि.) कार्यरत 
२९ | Yoo श्री. अ. मा. जाधव सरळसेवा २८.०६.१९८५ | स.सा. २८.०१.२०१९ १७.०१.२०१९ | ३०.०६.२०४३ बी.ए. कार्यरत 
३० | ४०१ श्री. तु.तु. जाधव सरळसेवा २८.०८.१९८० | अनु.जाती 89.09.2098 १७.०१.२०१९ | ३१.०८.२०३८ बी.ए.एम.ए.एल.एल.बी | कार्यरत 
३१ | ४०२ श्री. गु. रा. पंधरे सरळसेवा २४.०५.१९९५ । अनु.जमाती २२.०१.२०१९ १७.०१.२०१९ । ३१.०५.२०५३ बी.एस.सी.(अँग्री) कार्यरत 
३२ । ४०३ श्री. रा. रा. काळे सरळसेवा १०.१२.१९८८ | SATA.  (२२.०१.२०१९ १७.०१.२०१९ | ३१.१२.२०४६ बी.ए.एम.ए. कार्यरत 
३३ | ४०४ श्रीम. म.ज.सुर्यवंशी  । सरळसेवा १६.०३.१९८९ | GAT. 9.02.2098 99.09.2098 | 39.03.2089 बी.एस.सी.एम.बी.ए. कार्यरत 
३४ | ४०५ श्री. स. ध. कोल्हाळ | सरळसेवा ३०.११.१९८९ ।स.सा. १७.०१.२०१९ १७.०१.२०१९ । ३०.११.२०४७ बी.एस.सी.(अँग्री) कार्यरत 
(दिव्यांग) 


Shital Sachin ome 


Nikam 


Sachin Nikam 


pal 
2.5.4.20=7d% 
0fc15552e4b4, 


Maharashtra, ou=Industries Energy And 


it of Mahi 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
b02F3c822b7e627f4b7 e58cce4f7d20473312454a3 


serialNumber=eSaed 1 babbSeScb9e94fccd3e2195cea285127ca7652c37 
4c84e62e389d29a69, cn=Shital Sachin Nikam 
Date: 2021.07.14 15:47:27 +05'30' 


(शितल स. निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


